नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०२२१/८७/प्र.क्र. ३२/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ ऑगस्ट, २०२१ 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१ 
२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.अस्थायी ०२२१/८७/प्र.क्र. ३२/कार्यासन ११, दि.३/३/२०२१ 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/८/२०२१ 
४. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सी/ ८२/१५९७/२०२१, दि.३/८/२०२१ 


प्रस्तावना : 


नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील २२६ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये दि.१/३/२०२१ ते दि.३१/८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय : 


नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील AAA नमूद केलेली २२६ अस्थायी पदे दि.१/९/२०२१ ते दि.२८/२/२०२२ या 
कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
a अपर प्रधान न्यायाधीठा 10१ | १ 
२ प्रधान न्यायाधीठा (NDPS) | खो | १ 
३ सत्र न्यायाधीठा (RIOT) ०२ 
४ न्यायाधीठा ०९ 
पु न्यायाधीडा (NDPS) ०४ 
६ न्यायाधीश (SEBI) fF od q 
9 प्रबंधक i ae 
८ उप प्रबंधक fod 
९ सहायक प्रबंधक ०३ 
शिक अतिरिक्त प्रबंधक fF od 
qa | अतिरिक्त प्रबंधक (दिवाणी) fF od 
१२ अधिक्षक ०९ 
१३ सहायक अधिक्षक ०८ 
१४ लघुलेखक (TS - 9) १२ 
१५ लघुलेखक (TS - 3) a. | q 
१६ कनिष्ठ लिपिक 03 
१७ लेखनिक ०३ 
१८ लिपिक-टंकलेखक ७५ 
१९ दुभाषी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२१/८७/प्र.क्र. ३२/कार्यासन ११ 


२० ग्रंथपाल ०१ 
| २१ मुख्य टंकलेखक pod 
२२ अभिलेखापाल pod 
23 दूरध्वनी चालक fF od 
२४ शिरस्तेदार १४ 
२५ कार्यमोचक उद्दवाहक ०३ 
२६ हमाल pd 
२७ हवालदार a i 
२८ पहारेकरी 10१ | 
२९ शिपाई २२ 
३० सफाईंगार 03 
३१ झेरॉक्स यंत्रचालक ०२ 
३२ वाहन चाळक ०४ 
२२ दप्तरी fod q 

एकूण पदे २२६ 


2. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, RAM, (00) १०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०१) 
मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश (०१)(०१) मुंबई Bex दिवाणी व सत्र न्यायाधीश (अनिवार्य) (२०१४ ०१६३) 
०१- वेतन या लेखाशीर्षाखालील सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क, 
दि.१०/८/२०२१अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८२६१४५३५१९२१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Navagire Santosh Sampatti 
1 DN: c=lI ment of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
avagire San tosh १४ ie aoe valerie: 
2. 4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30f21 
ळू 5 107797, 
serialNumber=0cb 1b0de02001 5cf6d1f80057927 1f4816460b1802 
S a mM p a tt l 2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Navagire Santosh Sampatti 
Date: 2021.08.26 16:03:13 +05'30' 
(सं. सं. नवगिरे) 


१) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२) प्रधान न्यायाधीडा, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


५ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२१/८७/प्र.क्र. ३२/ 'कार्यासन ११ 

६ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७ वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
८) विधिव न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्या-२३,मंत्रालय, मुंबई. 


९)  निवडनस्ती (कार्यासन 99). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


